बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे 
अनुदान वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११५/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १८ ऑक्टोंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्र. बालगू-२०२२/प्र.क्र.११५/का-०८, ६ ऑक्टोंबर, २०२२ 
२. उप आयुक्‍त (बाळ विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/अनुदान वितरण/२०२२-२३/६११० दि.१७/१०/२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अंतर्गत बालकांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या संस्थांचे प्रलंबित व सन 
२०२२-२३ या चालू वर्षाचे ८० टक्के अनुदान अदा करण्याकरिता आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांना वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. 

२. वाचा येथील समक्रमांकीत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3 पुढील प्रमाणे आहे. 

“मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.४/२०२० मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार निधी 
वितरणामध्ये होणारा अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी सदर निधी शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून पुढील सात दिवसाच्या आत संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
यांना आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत करण्यात यावा व संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी यांनी आयुक्‍तालयाकडून निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील सात दिवसाच्या 
आत संबधित संस्थेस निश्चितपणे वितरीत करावा. उपरोक्तप्रमाणे विहित कालावधीमध्ये निधी 
वितरीत करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास व संबधित जिल्हा महिला व बाल 
विकास यांची राहील.” 


सदर परिच्छेद उपरोक्त ऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावा. 


“सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.४/२०२० मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार निधी 
वितरणामध्ये होणारा अनावरयक विलंब टाळण्यासाठी सदर निधी तात्काळ संबधित संस्थेस 
आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत करण्यात यावा.” 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११५/का-०८ 


३. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१८१४०९४७२६३० असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
N j | eS h te ly signe Ny I lesh lanaraan 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 


J d Development Department, 
ठे हौ ठे r a n postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30 
° cfe085ddbef06ea381e7e81401a472bb 
p a t | | ७9667, cn=Nilesh Janardan Patil 


(डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. 


महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 


१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

११.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.उपायुक्‍्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे 

१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-, मंत्राळय, मुंबई 

१४.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१५.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१७.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


